राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ३२ 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३.१०.२०२३ 
वाचा: १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:-राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/ 
२०-अ, दि.१७.०२.२०२३. 
२?) राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.राजभ-रापप्र/आस्था/अस्थायी पदे/प्र.क्र.८८/ २०२३/२३३०, 
दि.१४.०९.२०२३ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दीपत्रक क्रमांक:-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३ 


शासन निर्णय:- 

राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ३२ अस्थायी पदांना 
सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१७.०२.२०२३ अन्वये 
दि.०१.०३.२०२३ पासून दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ चा शासन निर्णय व दि.०६.०९.२०२३ च्या शासन 
शुध्दीपत्रकाच्या अनुषंगाने, राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या ३२ अस्थायी पदांना, सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, दि.०१.०९.२०२३ 
पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर 
स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००४१०५६२३०५०७ 

असा आहे.सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
D | L | P DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b 1da429ec9f808e2f142fb8df848a9c440a68828f9 


N A N D ) K M A R 5757 1e8bbc53318e3a6f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


ra, 
serialNumber=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A 


71F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP 
D ) E S H P A N D ) E NANDKUMAR DESHPANDE 


Date: 2023.10.04 10:59:39 +05'30' 


(दिलीप देशपांडे ) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
६. निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
Ce वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
८. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. निवडनस्ती (का.२०-अ) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ, दि.०३.१०.२०२३ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


अ. | पदनाम व वेतनश्रेणी 7 पदनिर्मितीचा शासन निर्णय | दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक पदे चालू ठेवण्याचा 
घेण्यात आलेला 
शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
| . | अतिरिक्त परिवार) १ शासन निर्णय, नी. अँन्ड एस | शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
प्रबंधक विभाग क्र. आरएजे-१०५७/ । राजभ-२०२१/२४२/ _। राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
एस-२३ : ६७७००- के, दि.२०.०७.१९५७ प्र.क्र.१२८/२०-अ, संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
२०८७०० दि.१७.०२.२०२३ (०३) राज्यपाल / संघराज्य 
क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(०१ (०१ राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक (भारित) 
(अनिवार्य) ०१-वेतन 
(२०१२ ००४१) 
२. | गृहपाल १ | शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ : २५५००- आरएजे/११८०/ 
८११०० ११०८/२०-अ, 
दि.२७.०८.१९८० 
3. | शिपाई q शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१ : १५०००- आरएजे/११७२/एल-२, 
४७६०० दि.११.०८.१९७२ 
i . | लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(मराठी) आरएजे/११८५/प्र.क्र. 
एस-०६ : १९९००- ९७/८५/२०-अ, 
६३२०० दि.१८.१०.१९८५ 
५. । सहायक उद्यान | १ झासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
पर्यवेक्षक आरएजे/१०९४/२३४/ 
एस-०८ : २५५००- प्र.क्र.9८/९४/२०-अ, 
८११०० दि.३१.०७.१९९५ 
६. । सहायक आचारी, | १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- आरएजे/१००८/८६४/ 
६२३२०० प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, 
दि.२३.०७.२००९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


| . । कनिष्ठ स्वयंपाकी शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. | शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. । ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 

एस-०५ : १६६००- आरएजे/१००८/८६४/ राजभ-२०२१/२४२/ । राष्ट्रपती, राज्यपाल, 

५२४०० प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, प्र.क्र.१२८/२०-अ, संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 

दि.२३.०७.२००९ दि.१७.०२.२०२३ (०३) राज्यपाल / संघराज्य 

क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(०१ (०१ राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक (भारित) 
(अनिवार्य) ०१-वेतन (२०१२ 
००४१) 

८. | स्वयंपाकघर वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

मदतनीस 

एस-०१ : १५०००- 

४७६०० 

९. । सहायक वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०५ १८०००- 

५६९०० 

| ०. । पॅन्ट्रीमन, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०५ : १८०००- 

५६९०० 

7 १. | प्लेट TR, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०१ : १५०००- 

४७६०० 

१२. | वाहन चालक वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०६ १९९००- 

६३२०० 

१३. | खाद्यपेय सहायक शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०८ : २५५००- आरएजे/१००८/ २०७/ 

८११०० प्र.क्र.७५/१०/२०-अ, 

दि.१८.०८.२०१० 

1 ४. | लघुटंकलेखक वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०८ : २५५००- 

८११०० 

१५. | लिपिक वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 

एस-०६ AS Soo- 

६३२०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


१६. 


परिचारिका 
एस-१३ 
११२४०० 


३५४००- 


१ शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. 


आरएजे/११९३/ 
१४३५/प्र.क्र.६६/९३/ 
२०-अ, दि.२७.०७.१९७५ 


शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. 

राजभ-२०२१/२४२/ 
प्र.क्र.१२८/२०-अ, 
दि.१७.०२.२०२३ 


ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
(०३) राज्यपाल / संघराज्य 
क्षेत्र प्रशासक 

(१०३) परिवार आस्थापना 
(०३) (०१) राज्यपाल, त्यांचे 
कुटुंबिय व कर्मचारी वर्ग 
यांच्याकरीता वैद्यकीय 
सुविधा 

०१- वेतन (भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००६१) 


| ७. 


कक्ष सेवक 
एस-०१ 
४७६०० 


१५०००- 


८ शा.नि.सा.प्र.वि. क्र.आरएजे- 
१००८/८६४/प्र.क्र.३६६/०८/ 
२०-अ, दि.२३.०७.२००९ 


वरीलप्रमाणे 


ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
संघराज्य क्षेत्राचे 
प्रशासक,(०३) राज्यपाल / 
संघराज्य क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(०१)(०१) राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक 
(भारित)(अनिवार्य) ०१-वेतन 
(२०१२ ००४१) 


एकूण पदे 


३२ 


DILIP NANDKUMAR 


DESHPANDE 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 


IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


४: 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b1da429ec9f808e2f1 42fb8df848a9c440a68828f957 
571e8bbc53318e3a6f, ७९ hi 
serial Number=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A71 
F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE 
Date: 2023.10.04 11:00:10 +05'30" 


(दिलीप देशपांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


